प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी 
विधानमंडळ सदस्य व इतरांना वाटप करण्यासाठी 
बॅग्ज खरेदी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भांखस-२०१४ / 

प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.२५/अर्थ-३, 
दि.१४.२.२०१७. 

3) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भाखसं-२०२१/ 
प्र.क्र.८/उद्योग-४, दि.०७.०५.२०२१ 

५) शासन परिपत्रक, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१७ / 
३८८/प्र.क्र.१२२, उद्योग-४,दि.१२.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी प्रचलित प्रथेप्रमाणे बॅगांचे 
वितरणाकरीता हार्ड टॉप, ४ चाकी, लगेज ट्रॉली बॅग्ज (कॅबिन साईज) खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी विधानमंडळ सदस्य व इतरांना 
अर्थसंकल्पीय VORA पेनड्राईव्हमधून MAS वाटप करण्यासाठी ८२६ हार्ड टॉप, ४ चाकी, लगेज 
ट्रॉली बॅग्ज (कॅबिन साईज) निविदा प्रकियेव्दारे खरेदी करण्यासाठी व विधानमंडळात 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी त्याचप्रमाणे मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांसह सर्व मा.मंत्री महोदय व मा.मुख्य सचिव यांचेसाठी २१ लहान लेदर बॅग्ज (LD file case 
Flap DLX) दरपत्रकाव्दारे खरेदी करण्यासाठी तसेच खरेदी निविदेची जाहिरात व इतर संकीर्ण 
खर्च धरुन होणाऱ्या एकूण अंदाजित रु.६५.२१ लक्ष (रुपये पासष्ट लक्ष एकवीस हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर खरेदी उपरोक्त क्र.१ येथील 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या सुधारीत नियमपुस्तिकेतील” प्रचलित तरतूदीस अनुसरुन आणि 
अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार उपरोक्‍त क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) खरेदी समिती मार्फत करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.९४/अर्थ-३ 


२. यावर होणारा खर्च मुख्य ळेखाशीर्ष, २०५२- सेक्रेटरिएट-सर्वसाधारण सेवा, (००) oo, 
सेक्रेटरिएट, (००)(०१) वित्त विभाग (२०५२०२३२), १३-कार्यालयीन खर्च, या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला,उप विभाग-चार, 
अनुक्रमांक-८ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११३१६५८३६४७०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PANDURANG 
JOTIBA JADHAV 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
३. विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय,मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (व्हीएलसी शाखा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
८. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 
१०.उप सचिव / अवर सचिव (रोख शाख), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
११.सह सचिव / कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-५) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
१२.निवडनस्ती, अर्थ-३, वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


